महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास वेतन व 
वेतन बाबीकरिता सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षात माहे मार्च, २०२४ ते मे, २०२४ करिता 
अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- राअआ-२०२४/प्र.क्र.9२/का-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०५ एप्रिल, २०२४ 


वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३,दि.१ एप्रिळ, २०२४. 
२) सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग यांचे पत्र क्र.राअआ/लेखा/प्र.क्र.०२/का-०४/ 
२०२४-२५, दिनांक २ एप्रिल, २०२४. 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन या 
बाबीकरीता माहे मार्च, २०२४ ते मे, २०२४ चे वेतन व वेतनावरील बाबीकरीता अनुदान उपलब्ध करून देण्याबाबत 
उपरोक्‍त संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग यांनी शासनास विनंती केली 
आहे. त्यानुसार सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीत निधीपैकी बीम्स प्रणालीवरील उपलब्ध निधी 
मधून महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व 
वेतनबाबीकरीता माहे मार्च, २०२४ ते मे, २०२४ चे वेतन व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये 
“२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य अल्पसंख्याक 
आयोग 2234 ए २४९ (अनिवार्य), ३६ सहायक अनुदाने (वेतन)” या HES अंतर्गत संदर्भ क्र.१ येथील वित्त 
विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक १ एप्रिल, २०२४ मधील मार्गदर्शक सूचनांनुसार सद्यस्थितीत वेतन या बाबीकरीता 
एकूण रु.६,४६,०००/ (अक्षरी रूपये सहा लक्ष सेहेचाळीस हजार फक्त ) इतका निधी बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध 
करून दिलेला आहे. 
२. सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग यांनी संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक 
आयोगातील अधिकारी/ कर्मचारी यांचे माहे मार्च, २०२४ ते मार्च, मे, २०२४ या कालावधीतील वेतन व 
वेतनबाबीकरिता रू.१७,५९,५१७/- (अक्षरी रुपये सतरा लक्ष एकोणसाठ हजार पाचशे सतरा फक्त) एवढा निधी 
वितरीत करावा अशी विनंती केली आहे. त्यानुषंगाने, “२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, 
२०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवार्य), ३६ सहायक अनुदाने (वेतन)” 
या उद्दिष्टाखाली सद्यस्थितीत बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध असलेले रु.६,४६,०००/ (अक्षरी रूपये सहा लक्ष सेहेचाळीस 
हजार फक्त) एवढे अनुदान महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
३. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयातील अधिकारी/ कर्मचारी यांचे माहे मार्च, २०२४ 
ते माहे, मे, २०२४ या कालावधीतील वेतन व वेतनबाबीकरिता सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात रु.६,४६,०००/ 
(अक्षरी रूपये सहा लक्ष सेहेचाळीस हजार फक्त ) इतके अनुदान “२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२४/प्र.क्र.७२/का-९ 


प्रति, 


कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवार्य), ३६ सहायक अनुदाने 
(वेतन)” या उद्दिष्टाखाली सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्या आयोग, मुंबई यांच्याकडे वित्त विभागाच्या संदर्भीय 
शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार तपशीलवार माहिती सादर करण्याच्या अटीस अधीन राहून सुपूर्द करण्यात 
येत आहे. 
8. सदर तरतूद सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत असून 
याकरीता, अवर सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई हे आहरण व संवितरण अधिकारी तर सचिव, 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. महाराष्ट्र राज्य 
अल्पसंख्याक आयोगाने सन २०२४-२५ च्या मासिक निधी विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे आयोगाच्या कार्यालयाचा 
खर्च विहित मर्यादेत राहील याची दक्षता घेण्यात यावी. वेतन या लेखाशिर्षांतर्गत वितरीत करण्यात आलेला निधी 
त्याच उद्दिष्टासाठी खर्च करण्यात यावा. या आदेशान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीतून केलेल्या खर्चाचा 
तपशील, उपयोगिता WATTS Utilization Certificate शासनांस सादर करावे. तसेच संदर्भ क्र. (१) मधील वित्त 
विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये विहीत अटी व तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक 
आयोग, मुंबई यांनी करावे. 
4. उपरोक्त निधी “मागणी क्र. झेडई -9, 2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २०० 
इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य अल्पसंख्याक आयोग 2234 ए २४९ (अनिवार्य), ३६, सहायक अनुदाने (वेतन)* या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 
६. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. 
विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग -२ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२४/ प्र.क्र.३४/अर्थ-३, 
दि.०१/०४/२०२४ मधील अटींची तसेच सोबतच्या परिशिष्टामधील सर्व बाबींची पुर्तता करण्याच्या अटीस अनुसरुन 
सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.” 
9. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०४०५१५५११७१२१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ANAND NARAYANRAO 
BHONDVE 
(आ.ना. भोंडवे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
१. सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 
२. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


५. अवर सचिव, ( व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
६. कक्ष अधिकारी, (का-७) , अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
७. निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


